वार्षिक योजना सन २०१४-१५ 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यालयीन 


इमारतींच्या बांधकामासाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - ०९१३ / प्र.क्र. ३३६ (४) / पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २६ नोव्हेंबर, २०१४. 
वाचा - 

१) क्रमांकः पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं /२७-अ /वार्षिक 

योजना / २०१४-१५ /०१, दिनांक ४.६.२०१४. 
२) क्रमांकः वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४/ प्र.क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक १.७.२०१४. 


शासन निर्णय - 

पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सन २०१४-१५ या आर्थिक 
वर्षात रुपये ८.४४ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दिनांक १ जुले, २०१४ च्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार सदर तरतूदीच्या Go % च्या 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नक्षलग्रस्त भागातील पोलीसांच्या 
कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार रुपये 
५,०६,४०,०००/- (रुपये पाच कोटी सहा लक्ष चाळीस हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. वितरीत करण्यात आलेली सदरहू रक्‍कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती 
पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. याबाबतचा खर्च“मागणी क्र.बी-१०, लेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (००) (१२) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षणासाठी कार्यालयीन इमारतीचे 
बांधकाम करणे (योजनांतर्गत) दत्तमत (४०७० ०२०२) ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - 0913/प्र.क्र. 336( 4) / पोल-7, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४/ प्र.क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक 
१.७.२०१४ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४११२७१७३४१०१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
C व Digitally signed by Chitra 
hitra DN GN, Chive Shah 
ae Patodekar, C = IN, S = 
Shahaji ५0 
MAHARASHTRA, OU = 


P atod e ka r Seer, 2.02 13:29:04 


+05'30' 
(चित्रा पाटोदेकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या, वरळी, मुंबई. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (पोल-७. 


vo ios GS mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


SSA निर्णय क्रमांक सीआरपी -०९१३/प्र.क्र.३३६ (४ /पोल-७ दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१४ च्या सोबतचे विवरण पत्र. 
पोलीस प्रशिक्षण कार्यालयीन इमारती 


(रुपये लाखात) 


महाराष्ट्र पो. आकादमी नाशिक ८ निवासस्थाने, डायनिंग हॉल.ड्रायविंग सिम्युलेटर 


धुळे ६ अति, क्लास रुम ३०० प्रशिक्षणार्थी मेस १ वॉटर Ca, ५० टॉयलेट, ५० बाथरुम व १ परेड ग्राऊंड 
नागपूर पोलीस प्रशिक्षण केद्र २१० इमारत (१) 


सोलार वॉटर हिटर. 
अकोला ६ अति, क्लास रुम ३०० प्रशिक्षणार्थी मेस १ वॉटर टॅंक, ५० टॉयलेट, ५० बाथरुम व १ परेड ग्राऊंड 


जालना पोलीस प्रशिक्षण केंद्र २१० इमारत (१) 


जालना पोलीस प्रशिक्षण केंद्र २१० इमारत (२) 


जालना ३ अति, क्लास रुम ३०० प्रशिक्षणाथी मेस १ वॉटर SH, ५० टॉयलेट, ५० बाथरुम व १ परंड ग्राऊंड 


पुणे, खंडाळा पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मेस व केन्टीन 


२ पुणे, नानविज पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मंस व कॅन्टीन 
पणे, नानविज 3 अति, FORT रुम ३०० प्रशिक्षणार्थी मेस १ वॉटर Sq, ५० टॉयळेट, ५० बाथरुम व १ परेड 
ग्राऊंड 


पुणे, खंडाळा ३ अति, क्लास रुम ३०० प्रशिक्षणार्थी मेस १ वॉटर टंक, ५० टॉयलेट, ५० बाथरुम व १ परेड ग्राऊंड 


चड 


सोलापूर महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र इमारत 


एकूण (ड) 
\ रुपये पाच कोटी सहा लाख चाळीस हजार Had) 
fant ह 


(चित्रा पाटोदेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


